Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ३७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १५ , 

किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


१-१९ 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही. भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
नियम व आदेश . 

बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर १-१५ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३९ ४ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उजि ( भू.)-विपाविम -वर्धा- कावि- ८०५-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वनविभाग क्र . संकिर्ण 
११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 
ना .-एक -१ ( १६४७) . 

( १ ) 


6 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि , म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८२- एलएक्यु -४७-२०१८-२०१९ , 

गाव :- सिंगरवाडी, तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


भूमापन 

किंवा 
गट क्रमांक 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


३५/१ 


० ११ 


एकूण 


० ११ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) 


निम्न वर्धा कालवेसिंगरवाडी लघुकालवाचे बांधकामाकरिता. 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या 
परिसरातील जमीन उठीत करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दि . १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये 
सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : निरंक 


( ब ) 


प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३ ९ ५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि -उजि ( भू.)-विपाविम -वर्धा- कावि-८०९ -२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र . संकिर्ण 
११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि , म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८०- एलएक्यू- ४७-२०१८-२०१९ , 


गाव : कृष्णापुर , तहसील :- देवळी , जिल्हा :- वर्धा. 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 


क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३१ 


० १० 


एकूण 


०१० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) 


अडेगांव उप- लघु कालव्याचे बांधकामाकरिता. 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे 
त्या परिसरातील जमीन उठीत करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


५ 


. 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 

व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ अन्वये 
सामाजिक प्रमाणनिर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 


( ब ) 


प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


( क ) 


: 


निरंक 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३९ ६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि ( भू.)-विपाविम -वर्धा- कावि-८१५-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण 
११-२०१४-प्र.क्र .७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 
ना .- एक -२ ( १६४७) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उप -नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि , म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३१ - एलएक्यू-४७-२०१८-२०१९ , 

अडेगांव , तहसीलः- देवळी , जिल्हा :- वर्धा. 


गाव : 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 


क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


है 
. 


आर 


१ 


१४६ 


०२५ 


२ 


१५३ 


०२२ 


३ 


१६१ 


००४ 


४ 


८५ 


0 १७ 


५ 


८७ 


००१ 


एकूण 


०६९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


: 


.. 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) 


निम्न वर्धा सोनेगांव बाई उप -लघुकालवा क्र .४ चे बांधकामाकरीता . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे 
त्या परिसरातील जमीन उठीत करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 


: 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे. 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल 
व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दि . १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये 
सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : निरंक 


( अ ) 


( ब ) 


प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


( क ) 


: 


निरंक 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३ ९ ७. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उजि ( भू .)-विपाविम -वर्धा- कावि -८२०-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र . संकिर्ण 
११-२०१४ -प्र.क्र .७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 


येत आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ /भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


आणि, म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विर्दभ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८३-एलएक्यू-४७-२०१८-२०१९ , 
गाव : आंजी , तहसील :- देवळी, जिल्हा :- वर्धा . 
अ . क्र . 

क्षेत्र 


भूमापन किंवा 


गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


४२ 


०३९ 


२ 


६८/२ 


००१ 


३ 


३ 


७७ 


0 ०४ 


एकूण 


०४४ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा कालवेपिंपळगांव लघुकालवाचेबांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत 

त्या परिसरातील जमीन उठीत करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
व इतर लाभासंबंधात ) 

सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही . 
पाडणारी कारणे. 

अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दि . १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये 
सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


: 


: 


: 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचेपदनाम : निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 

उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


९ 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३ ९ ८ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उजि ( भू .)-विपाविम -वर्धा- कावि-८२६-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र . संकिर्ण 
११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढेजिचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाईदिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


आणि, म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विर्दभ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे 


ना .- एक -३ ( १६४७). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २ ९ ५- एलएक्यू- ४७-२०१८-२०१९ , 
गाव : - भिडी , तहसील :- देवळी , जिल्हा :- वर्धा. 
अ . क्र . 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २) 

( ३) 
हे . आर 


भूमापन किंवा 


१ 


६८८ 


००५ 


२ 


० १० 


५१०/२ 
६७९ 


३ 


०२३ 


४ 


६६४/१ 


०२२ 


५ 


५२ ९ 


०३० 


६ 


६२८ 


००८ 


७ 


६२९ 


००८ 


८ 


६३० 


००६ 


एकूण 


११२ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा कालवे भिडी उप लघु कालवा क्र . २ चे बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत 

त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
व इतर लाभासंबंधात ) 

सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही. 
पाडणारी कारणे . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दि . १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


११ 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३ ९९ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उजि ( भू.)-विपाविम -वर्धा- कावि-८३१-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र . संकिर्ण 
११-२०१४- प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


आणि , म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२७- एलएक्यू- ४७-२०१८-२०१९ , 
पडेगाव , तहसील :- वर्धा, जिल्हा :- वर्धा. 

क्षेत्र 


गाव : 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 


गट क्रमांक 


( १ ) 


( २) 


( ३) 
हे . आर 


१ 


४१ 


०१० 


२ 


११९ 


० २६ 


३ 


१५१ 


०३६ 


४ 


१६० 


०० ९ 


एकूण 


०८१ 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

पडेगांव लघु कालवा क्र . १ चे मातिकाम व बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत 

त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
व इतर लाभासंबंधात ) 

सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही . 
पाडणारी कारणे . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दि . १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


: 


: 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


विवेक भीमनवार , 


वर्धा : 


जिल्हाधिकारी , 


दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


१३ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . १४०२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४०० . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक - ५३३- बी - २-१-२०१९. 


क्रमांक - ५३५ - बी - २-१-२०१९. 


श्रीमती पि . व्ही राणे, सह दिवाणी न्यायाधीश . वरिष्ठ स्तर , वर्धा हयांची 
दिनांक १६ जून, २०१९ ते १८ जून, २०१९ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा महत्वाचे कामाकरीता बाहेरगावी जाणे असल्याने व दिनांक १५ 
जून , २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ जून , २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक १८ जून , २०१ ९ रोजीची एक दिवसाची किरकोळ 
रजा रद्द करून दिनांक १८ जून , २०१९ ते २० जून , २०१९ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा मुलाची प्रकृती बरी नसल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री एम . एम . गुप्ता , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,वर्धा 
हयांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती पि . व्ही . राणे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा हयांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


श्री . बी . ए. अग्रवाल , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती एस . एस . ओसवाल , 
८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पि . व्ही . राणे ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चे नियम , ३९ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४०१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४०३ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक - ५३४- बी - २-१-२०१९. 


क्रमांक - ५३६- बी - २-१-२०१९. 


श्री आर . एन . माजगांवकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , हिंगणघाट यांचा दिनांक १७ जून , २०१९ ते २१ जून ,२०१ ९ 
पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा पालघर येथे घरगुती सामान 
आणावयासाठी जायचे असल्यामुळेदिनांक १५ जून , २०१९ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २४ जून , २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्री . वि . वि . जटाळ, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
समुद्रपूर ह्यांचा दिनांक १८ जून , २०१९ ते २० जून , २०१९ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा वैद्यकीय तपासणी करीता 

नागपूर 

येथे जायचे असल्यामुळे 
दिनांक १७ जून , २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ जून , 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री ए . एस . राजंदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश 
वर्धा, यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री आर. एन. माजगांवकर , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश ,हिंगणघाट यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्री . एस . बी . शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , समुद्रपूर 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . वि . वि . जटाळ , २रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , समुद्रपूर ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . एन . माजगांवकर , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अति . 
न्यायाधीश, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
ना .- एक-४ ( १६४७) . 


सत्र 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम , ३९ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . वि . जटाळ, हे वरील कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , समुद्रपूर 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ /भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म. शा . रा ., अ. क्र . १४०४ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम , ३९ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पि . व्ही . राणे , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या. 


क्रमांक - ५३७- बी - २-१-२०१९. 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४०६ . 


श्रीमती आर. एम . गणविर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,हिंगणघाट 
यांची दिनांक १९ जून , २०१९ ते २१ जून , २०१ ९ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
परिवर्तीत रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे वैद्यकीय तपासणीकरीता नागपूरला 
जायचे असल्यामुळे दिनांक १८ जून, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २४ जून, २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक - ५४२- बी - २-१-२०१९. 


श्रीमती एस . पी . बाबर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . एम . गणविर, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती एस . पी . बाबर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांची 
दिनांक ६ जुलै, २०१९ ते १२ जुलै , २०१९ पर्यंत एकूण ०७ दिवसांची अर्जित 
रजा सासुबाईची प्रकृती बरी नसल्यामुळे त्यांना भेटण्याकरीता विजापूर 
(कर्नाटक ) येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक ५ जुलै, २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चेनियम , ३९ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . एम . गणवीर , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


श्री . एम . एम . गुप्ता , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ६ जुलै, २०१९ ते ८ जुलै , 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती एस . पी . बाबर , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहातील. 


दिनांक ४ जुलै २०१ ९ . 


श्रीमती पी . व्ही . राणे , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ८ जुलै, २०१९ ते १४ जुलै , 
२०१९ रोजी पर्यंत श्रीमती एस . पी . बाबर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


. 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४०५ . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक - ५४१- बी - २-१-२०१९. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम , ३९ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . पी . बाबर , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,वर्धा 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


श्रीमती पि . व्ही . राणे, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांची दिनांक ०२ जुलै, २०१९ ते ६ जुलै , २०१९ पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची 
अर्जित रजा कुटुंबियासह बाहेरगावी जाणे असल्याने व दिनांक १ जुलै , 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ जुलै, २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४०७ . 


आदेश 


श्री . ए. एम . जोशी, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती पि . व्ही . राणे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


क्रमांक - ५४३- बी - २-१-२०१९. 


श्री . व्ही . बी . राठोड , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांचा दिनांक २४ जून , २०१९ ते दिनांक २६ जून , २०१९ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा पुणे येथे भावाकडे जायचे असल्यामुळे व दिनांक 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८,२०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


१५ 


२१ जून , २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ जून , २०१ ९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम , ३९ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एम . देवर , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


श्री . एस . एस . परदेशी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . व्ही . बी . राठोड , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४०९ . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक - ५४५- बी - २-१-२०१९. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम , ३९ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . राठोड , हे वरील कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , वर्धा या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक २४ जून , २०१ ९ ते २६ जून , २०१९ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची परिवर्तीत रजा प्रकृती बरी नसल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा . रा ., अ . क्र . १४०८ . 


आदेश 


श्री . बी . ए. अग्रवाल , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती एस . एस . ओसवाल , 
८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 


क्रमांक - ५४४- बी - २-१-२०१९. 


त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती व्ही . एम . देवर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,वर्धा 
ह्यांचा संदर्भाकित अर्ज क्रमांक २ चे अनुषंगाने दिनांक २७ जून , २०१९ ची 
एक दिवसाची अर्जित रजा रद्द करून दिनांक २४ जून , २०१९ ते दिनांक २६ 
जून , २०१९ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा शैक्षणिक व वैयक्तिक 
कामाकरीता दिनांक २१ जून , २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२७ जून , २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम , ३९ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ह्या वरील 


कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 


स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


श्री . डी . एस . शर्मा, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती व्ही . एम . देवर , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


वर्धा : 


व्ही . पी . 

पाटकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ५ जुलै २०१ ९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR: DIRECTOR DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


